तुकाराम पवार महिला मंडळ, सावळेश्वर (पैठण), 
ता.केज, जि.बीड संचलित श्रीराम इंग्रजी प्राथमिक 
शाळा, युसूफ वडगांव, ता.केज, जि.बीड aed 
विवेकानंद विद्या प्रतिष्ठान, परळी वैजनाथ, ता.परळी, 
जि.बीड या संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MAME ३०१८/प्र.क्र.३४०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जुले, २०१९ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/प्रावि/हस्तांतरण/९६३/६५/२०१७-१८, 
दिनांक १७ जुले, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
तुकाराम पवार महिला मंडळ, सावळेश्वर (पैठण), ता.केज, जि.बीड संचलित श्रीराम इंग्रजी प्राथमिक 
शाळा, युसूफ वडगांव, ता.केज, जि.बीड या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक झाळेचे हस्तांतर 
विवेकानंद विद्या प्रतिष्ठान, परळी वैजनाथ, ता.परळी, जि.बीड या संस्थेस करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर प्राथमिक शाळेचे, विवेकानंद विद्या प्रतिष्ठान, परळी वैजनाथ, ता.परळी, जि.बीड यांचेकडे 
हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) विवेकानंद विद्या प्रतिष्ठान या संस्थेची आर्थिक स्थिती चांगळी असल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
औरंगाबाद यांनी खात्री करणे आवश्‍यक राहील. तसेच दोन्ही संस्थाविरूध्द न्यायालयीन प्रकरण नसल्याचे 
अध्यक्ष/ सचिवांचे हमीपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व शासनाकडून वेळोवेळी 
देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र 
सादर करणे आवश्यक राहील. 
(३) शाळेच्या हस्तांतरणास शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संमती असल्याची खात्री करावी. हस्तांतरणास 
संमती दिलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या Paranal 
बदल होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले 
शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(४) शासनाकडून झाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, तुकडया, विद्यार्थी इ. बाबत 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, शासन निर्णय व आदेशांचे पालन करणे नवीन संस्थेस 
बंधनकारक राहील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले 
शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WANTS ३०१८/प्र.क्र.३४०/एसएम-१ 


(५) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(६) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(७ व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(८) सदर इंग्रजी माध्यमाची शाळा कायम विनाअनुदानित असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(९) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, Sea इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(१०) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AMS २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(११) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शुर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
VARTA नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरीळ अट क्र. (१) ते (४) ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आव्यक अन्य अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ६ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०६१५२३१०२०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


. | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
fa V | Nn aj a fa mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4f 


M al d h e ce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
Uu Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, बीड 
अध्यक्ष/ सचिव, तुकाराम पवार महिला मंडळ, सावळेश्वर (पैठण), ता.केज, जि.बीड 
अध्यक्ष/ सचिव, विवेकानंद विद्या प्रतिष्ठान, परळी वैजनाथ, ता.परळी, जि.बीड 
निवडनस्ती ( एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


